सन 2098-20 या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून संस्थेकरिता 
यंत्रसामग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, 
मुंबई. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र 
संवैशिवसं/शादंमरुमु/खरेदी विभाग/ राज्य योजना/२०१९-२०/५-म/३२४७८/२०१९, 
दिनांक २४.१२.२०१९. 


mn 


शासन निर्णय :- 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून खालील तक्त्यात नमूद रुपये ६९,५५,३३८/- (रुपये एकोणसत्तर 
लक्ष पंचावन्न हजार तीनशे अडतीस फक्त) इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 
शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
।_१_| आर.व्ही.जी. विथ अँक्सेसरीज | 4 | २८५००० | २८५००० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग । प्रतिनग | एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
2. | स्मोक अनालायझर हिन ६१६०० ६१६०० 
३ | लेझर (सॉफ्ट टिश्यू नित २१५००० २१५००० 
४ | अल्ट्रासोनिक स्केळर किड ३९३१२ ३९३१२ 
५ | फुल्ली ईक्विपड्‌ डेटल चेअर हि २९७९२० २९७९२० 
६ | पिडियाट्गरिक seo चेअर २ १४६७२० २९३४४० 
ट्रकियोस्टॉमी कीट २ २४६२६ ७३९२ 
ल॑रिंगोस्कोप सेट २ ५६०० ११२०० 
PA कार्ट ॥- ३: ४४८४० ४४८४० 
| do | ड्रेसिंग ट्रांली an.) २५९६० २५९६० 
।_११_ | अम्बु बँग अंडल्ट २ १७९२० ३५८४० 
१२ | एल.ई.डी. एक्स-रे फिल्म व्युव बॉक्स थ्री फिल्म ३ ३९८२५ ११९४७५ 
१३  ऑटोमेटेड डिफिब्रीळेटर चिंच १७७००० १७७००० 
१४ | srg बॅग पीडियेंट्रीक २ १७९२० ३५८४० 
१५ | एल.ई.डी. एक्स-रे फिल्म ga बॉक्स सिंगल ५ १५०४५ ७५२२५ 
फिल्म 
१६ | इलेक्ट्रीक वेईग मशीन किड ३३०४० ३३०४० 
१७ | इ.सी.जी. मशीन a ८८५०० ८८५०० 
१८ | सर्जन स्टूल (ऑपरेटींग स्टूल) ५ १७७०० ८८५०० 
१९ | इंम्प्लांट अँण्ड स्टबलीटी टेस्टर aa 224000 224000 
२० | लटरल अँप्रोच सायनस लिफ्ट कीट Lar | १२०००० १२०००० 
२१ | क्रिस्टल अँप्रोच सायनस लिफ्ट कौट दि १३०००० १३०००० 
२२ | ware टेलीव्हीजन Ll ६९७६० ६९७६० 
२३ | गाईडेड बोन रजिस्ट्रेरान किट Ka १४१७५० १४१७५० 
२४ । फुल्ली ईक्वीपड Sco चेअर fae] २९७९२० २९७९२० 
२५ | पी.एफ.आर. सेंट्रीफ्युज मशिन | 9 | ३९९६१८ २९९६१८ 
२६ । ट्रायनोकुलर मायक्रोस्कोप विथ एचडीएमआय 2) २१८३०० २१८३०० 
कॅमेरा 
२७ | डेंटल ऑपरेटर स्टूल 34 ८२६० २८९१०० 
२८ | एल.सी.डी. प्रोजेक्टर शिते ६५५०० ६५५०० 
२९ | अनॅटोमीकल आर्टीकुलेटर विथ फेसबो अटॅचमेंट | १ | १०५००० १०५००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
३० | लंब मायक्रोमोटर २ २१२४० ४२४८० 
३१ | अल्ट्रासानिक स्केलर 4 ३९३१२ १९६५६० 
३२ अल्ट्रासॉनिक क्लीनर ia +} ३३०४० ३३०४० 
३३ | एक्स-रे वीयुवर ५ १५०४५ ७५२२५ 
३४ | अँटोक्लेव २ ६२८३६ १६५६७२ 
३५ | नीडल डिस्ट्रॉयर 2a: | ४९२८ ४९२८ 
३६ | डी.एस.एल.आर. HART विथ लेन्सेस अँण्ड फ्लड a ६१००० ६१००० 
30 | लेथ मशीन २ १३५०० २७००० 
३८ | ईलेक्ट्रो पॉलिशर i "a | ४९००० ४९००० 
३९ | स्कॅनर विथ ट्रान्सपरेन्सी अँडाप्टर हिज ३९५०० ३९५०० 
vo ट्रेशींग टेबल ३ २१२४० ६३७२० 
४१ | वॉटर कुलर ४ ४७२०० १८८८०० 
४२ | पोर्टेबल स्केलर युनीट za ११२००० ११२००० 
४३ ।अल्ट्रासॉोनिक स्केलर ४ ६१६०० २४६४०० 
४४ | पोर्टबल ऑंटोक्लेव किड २१२४० २१२४० 
४५ | पोर्टेबल चेअर विथ लाईट अँण्ड es अँटचमेट | २ ४९५०४ ९९००८ 
४६ | अल्ट्रासॉनिक क्लिनर २ ८८५०० १७७००० 
४७ | नीडल बर्नर विथ सिरिंज कटर ४ ४९२८ १९७१२ 
४८ | re evs पिस षु ७२५९.८४ ३६२९९ 
४९ | फुलली इक्वीपड्‌ डेंटल चेअर 1१ |. २८०६७२ २८०६७२ 
५० | फिजोअल्ट्रासॉनिक thax 3 ७८००० २३४००० 
५१ | एअर पॉलीसर ७ ३११८५.२८ २१८२९७ 
५२ | अल्ट्रासॉनिक क्लीनर २ ३३०४० ६६०८० 
५३ | पेरीओडेटल नबर प्रोब २ २७५० ५५०० 
५४ | युएनसी-१५ प्रोब ४ १६८० ६७२० 
५५ | बेनक्वीस पेरीओस्टील एलीवेटर २ ३९०० ७८०० 
५६ | एमसी कॉल्स युनिव्हर्सल Hrs किड १८५० १८५० 
yo | मीनी-फाइव्ह prea | a | १०५०० १०५०० 
५८ | इम्प्लांट सर्जीकल कौट झिज १७९२०० १७९२०० 
५९ | STA GPR FE ate. Re ae 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नाव नग प्रतिनग । एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 

६० | लंब एरोटर | 9 |. ६९६७० ६९६७० 

६१ | लंबोरोटरी मायक्रोमोटर 3 ३९२०० ११७६०० 

६२ | स्पींडल ग्रायंडर “शी. ६२०९३ ६२०९३ 

६३ | प्लास्टर डिस्पेसर za ५३९०० ५३९०० 

६४ | प्रेशराईझ अँनेस्थेशिया सिस्टीम ४ २०१६० ८०६४० 

एकूण ६९,५५,३२८ 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केली 
आहे. 

३. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्॒अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक ( वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्नरीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत 


व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रश्ञा-१ 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


qo, उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 
खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी एस- ४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा, राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३८) - शासकीय दंत महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करणे. 
(90) (३८) (४२१० १७२७) 
(५२) - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००११५१६०९०२८४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीडीएम-२०२०/प्र.क्र.०८/प्रज्ञा-१ 


प्रति, 

. महालेखाकार - 9 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स GORI लि., मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


~ SGM KC WwW AD O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a 


M U R [| D H A R 50897b7b2244d66593f50dd713da8386 
0912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
RA serialNumber=30df743755280cf26ce97 
c0978235f63f80f0bc4317129bf381 eb4 
8778f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
DA H A L E MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


